राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पासंदर्भात 
विविध कामास vara मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोल-३, 
मंत्रालय , २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७मार्च,२०१७. 


वाचा:- 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र.३२९/पोल-४, 
दि.२२.५.२००९. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि. ४.७.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह )यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१२.७.२०१६ व दि. २८.१२.२०१६ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अँपेक्स समितीच्या दि. १७.१.२०१७ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 


आहे. सदर प्रकल्पातर्गत राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 


Application Software ) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सदर प्रकल्पाचे दि.१५.९.२०१५ 


रोजी सन्माननीय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत 


जोडण्यात आलेल्या १०५४ US ठाणी व ६२९ वरीष्ठ कार्यालयामध्ये २ mbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी 


उपलब्ध करुन देण्यास व त्यासाठी येणा-या रु. ८,६८,७२,२५५/-( वार्षिक आवर्ती खर्च) एवढ्या आवर्ती 


खर्चास व सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत स्टेट डाटा सेंटर (बीएसएनएल आयडीसी मुंबई) व डिझास्टर 


रिकव्हरी सेंटर (एनआयसी,नवी दिल्ली)र्‍या ठिकाणी ॥॥॥॥७/०ै००० Label Switching (MPLS) नेटवर्क 


कनेक्टीव्हीटीचे ३४ Mbps ते १ Gbps कनेक्टीव्हीटी मध्ये सन २०१६-२०१७ पासुन Yolo काळासाठी 


SSI करण्यासाठी व त्यासाठी येणा-या रु. १,५७,८१,२१०/- एवढ्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मा. 


मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षततेखाळील राज्य अँपेक्स समितीच्या (SAC) दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या 


बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत Pentaho Business 


Intelligence/ Crime Analytics Tool हे सॉफ्टवेअर जोडणी करण्यास व त्यासाठी येणा-या रु. ३५ 


लाख एवढ्या अनावर्ती खर्चास व विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोल-३, 


यांच्या कार्यालयात सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत दोन नोडची जोडणी करण्यासाठीच्या रु.६,६६,०३७/- 


एवढ्या अनावर्ती खर्चास राज्य अँपेक्स समितीच्या सदर बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर 


सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झछासन निर्णय : 


सीसीटीएनएस प्रकल्पासंदर्भात विविध कामासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 


राज्य अँपेक्स समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या कामासाठी/ बाबींसाठी 


व त्यासाठी येणा-या आवर्ती/ अनावर्ती खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावकामे/ राज्य अँपेक्स समितीची | आवर्ती/अनावती 

मान्यता खर्चाची रक्‍कम रुपये 

7 सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत जोडण्यात | मा. मुख्य सचिव यांच्या | रु.८,६८,७२,२५५/- 
आलेल्या १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ | अध्यक्षतेखालील (वार्षिक आवर्ती खर्च) 
वरीष्ठ कार्यालये यासाठी बी. एस. एन. | दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या 
एल. कंपनीमार्फत 2mbps नेटवर्क | राज्य अँपेक्स समितीच्या 
कनेक्टीव्हीटी देणे. बैठकीमध्ये मान्यता दिली 
(सन २०१७-२०१८) आहे. 

२ सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत स्टेट डाटा | मा. मुख्य सचिव यांच्या 
सेंटर (बीएसएनएल आयडीसी मुंबई) व | अध्यक्षतेखालील रु.१,५७,८१,२१०/- 
डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर (एनआयसी,नवी | दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या | (वार्षीक आवर्ती खर्ची 
दिल्लीर्‍या ठिकाणी Multiprotocol 1966) | राज्य अँपेक्स समितीच्या | सन २०१६-२०१७ 
Switching (MPLS) नेटवर्क | बैठकीमध्ये मान्यता दिली | पासुन पूढे दरवर्षी. 
कनक्टीव्हीटीचे ३४ Mbps ते १ Gbps | आहे. 
कनेक्‍टीव्हीटी मध्ये सन २०१६-२०१७ या 
वर्षा पासुन पुढील काळासाठी अपग्रेडेशान 
करणे. 

३ विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर व | मा. मुख्य सचिव यांच्या | रु.६,६६,०३७/- 
महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष यांच्या | अध्यक्षतेखालील (अनावर्ती खर्च) 
कार्यालयात सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत | दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या 
दोन नोडची जोडणी करण्याबाबत. राज्य अँपेक्स समितीच्या 

बैठकीमध्ये मान्यता दिली 
आहे. 

४. मा. मुख्य सचिव यांच्या | रु. ३५ लाख 
सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत Pentaho | अध्यक्षतेखालील (अनावर्ती खर्च) 
Business Intelligence/ Crime | दि.१७.१.२०१७ रोजीच्या 
Analytics Tool हे सॉफ्टवेअर जोडणी | राज्य अँपेक्स समितीच्या 
करण्याबाबत. बैठकीमध्ये मान्यता दिली 

आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोल-३, 


2. उपरोक्त तक्त्यातील अनु.क्र. २ मध्ये नमुद MPLS नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीचे 38 Mbps ते १ 


Gbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी मध्ये अपग्रेडेशन करण्यासाठी सन-२०१६-२०१७ या एक वर्षाच्या 


कालावधीसाठी येणारा खर्च तात्काळ करावयाचा असल्याने सदर खर्च “ मागणी क्र.१, २०५५- 


पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) 


तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए ०३२), ५०- इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


व तो सन २०१६-२०१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


a; उपरोक्त तक्त्यातील अनु. क्र. १ व 2 मधील कामासाठी येणा-या खर्चामध्ये दरवर्षी 


सेवाकराच्या प्रचलीत दराप्रमाणे सेवाकराची रक्‍कम समाविष्ट राहील. 


४. उपरोक्त तक्त्यात नमुद अनु.क्र. ३ व ४ मधील कामाबाबत/बाबींकरिता येणारा खर्च 


“मागणी क्र.१, २०५५- पोळीस (००) ११५, पोळीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान 


विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए ०३२) योजनांतर्गत, ५०- इतर खर्च,” या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३२७१५०४१५१६२९ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Kailas A. ——— 
Gaikwad कवळ 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग, 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 


५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/ पोल-३, 


८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.अपर पोलीस महासंचालक ,राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे. 

११.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ,मुंबई. 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.प्रकल्प संचालक, मे.विप्रो प्रा.लि.,मुंबई 

१५. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१६.अवर सचिव, अर्थ-१ ,गृह विभाग. 

१७.निवडनस्ती, पोल-३. 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


